सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ४५ ] 


वाचले .. 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


- 


शनिवार , जुलै ९ , २०२२ / आषाढ १८ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ८१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय रायगड अलिबाग यांजकडून 


( १ ) मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ मधील कलम ११५ व ११६ . 

( २ ) शासन , गृह विभागाकडील अधिसूचना क्र . एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर - १०६१ - टीआरए- २ , 

दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० . 


( ३ ) उप विभागीय दंडाधिकारी , महाड यांचेकडील पत्र जा.क्र . फौजदारी / कात - ५ / वरंध घाट बंद / २०२२ , 

दिनांक २० जून २०२२ . 

( ४ ) पोलीस अधीक्षक , रायगड- अलिबाग यांचेकडील पत्र जा.क्र . वाहतूक शाखा / वरंध घाट वाहतूक बंद / 

२०२२-६५० , दिनांक ३० जून २०२२ . 

( ५ ) या कार्यालयाकडील मंजूर टिपणी दिनांक ३० जून २०२२ . 


वाहतूक बंदी अधिसूचना 

क्रमांक गृह / एमएजी -१ / वा . बंद / वरंध घाट / २०२२. – ज्याअर्थी , उप विभागीय दंडाधिकारी महाड यांनी उपोद्घातातील अ.क्र . ३ कडील 
पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग विभाग पेण रायगड यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ९ ६५ डी . डी . किमी 
६०/००० ( राजेवाडी ) ते किमी ८१/६०० ( रायगड जिल्हाकरीता हद्द ) वरंध घाट दरम्यान सुमारे २१.६०० कि.मी. लांबी या विभागाच्या अखत्यारीतील 
आहे . सद्यःस्थितीत सदर महामार्गावरील आलेल्या दरडी हटवून , दुरुस्ती करून तात्पुरत्या स्वरुपातील सुरक्षा उपाययोजना करून रस्ता वाहतुकीसाठी 
सुस्थितीत करण्यात आलेला आहे . सदरच्या कायमस्वरुपी दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व परिवहन मंत्रालयाच्या वार्षिक योजने अंतर्गत 
सुमारे १३५ कोटी रुपयांची रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची घाटामध्ये डांबरीकरणाची , संरक्षणभिंती बांधण्याची व आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना 
करण्यासाठीची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत . सदर कामांची निविदा प्रक्रिया प्रगतीत असून , निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेनंतर सदर कामे सुरू 
करणेत येतील . तथापि , कोकण विभागात मान्सूनमध्ये पडणारा पाऊस सन २०२१-२२ च्या पावसाळ्यात झालेली अतिवृष्टी व आलेल्या महापूराची 
परिस्थिती पाहता , सदर महामार्ग पावसाळ्यामध्ये जड वाहनांसाठी बंद करणे आवश्यक आहे . तसेच आयएमडीच्या अतिवृष्टीच्या ( High Alert ) 
इशारा कालावधीत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे . त्यानुषंगाने महामार्गावरील सर्व प्रकारची अवजड वाहतूक 
दिनांक १ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यत बंद करण्यात यावी . तसेच सदर बंद कालावधीमध्ये पर्यायी मार्ग म्हणून पुण्याकडे जाण्यासाठी 
महाड - माणगाव - निजामपूर- ताम्हिणी घाट - मुळशी- पिरंगुट - पुणे असा देण्यात यावा . तसेच कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी राजेवाडी फाटा - पोलादपूर - खेड 

( १ ) 

भाग एक ( को . वि.पु . ) – ८१-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , जुलै ९ , २०२२ / आषाढ १८ , शके १ ९ ४४ 
चिपळूण - पाटण - कराड - कोल्हापूर असा पर्याय देण्यात यावा . याबाबत कार्यकारी अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग विभाग पेण - रायगड यांनी विनंती केली 
आहे , असे या कार्यालयास कळविले आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उप विभागीय दंडाधिकारी महाड यांनी उपरोक्तप्रमाणे कळविल्यानुसार पोलीस अधीक्षक , रायगड यांनी उपोद्घातातील 
अ.क्र . ४ अन्वये सदरचा डांबरी रस्ता हा संपूर्ण नागमोडी वळणाचा व घाटाचा आहे . वरंध घाटामध्ये यापुर्वी प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने , अनेकवेळा अचानक दरडी कोसळून जिवीत व वित्तहानी झालेली आहे . महाड एमआयडीसी पोलीस ठाणेकडून प्रत्यक्ष 
घाटात जावून परिस्थितीची पाहणी करण्यात आलेली असून , एन.एच. १६५ डी . डी . राष्ट्रीय मार्ग राजेवाडी - भोर - पंढरपुर हा प्रवास करण्यासाठी अत्यंत 
धोकादायक आहे . दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजी दुपारी ०१-०० च्या दरम्यान वाघजाई मंदिरा ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे एक मोठी दरड कोसळली असून , 
त्यामध्ये एक इसम गंभीर जखमी झालेला आहे . सदर इसमावर जे . जे . हॉस्पिटल मुंबई येथे उपचार चालू आहे . सध्या पावसाळा हंगाम सुरू झालेला 
आहे . पुन्हा अतिवृष्टीच्या पावसामुळे राजेवाडी ते भोर - पंढरपुर एन.एच. ९ ६५ डी . डी . राष्ट्रीय मार्ग हा धोकादायक असल्याने , तो पावसाळ्यात चालू 
ठेवल्यास मोठ्या प्रमाणात जिवीत व वित्तहाणी होण्याची शक्यता आहे . म्हणून सदरचा एन . एच . ९ ६५ डी . डी . किमी ६० / ०० राजेवाडी ते भोर 
पंढरपुर रोड कि.मी. ८१/६०० हा सुरक्षितेच्या दृष्टीने दिनांक १ जुलै २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधी मध्ये अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी 
करण्यात यावी . तसेच अतिवृष्टीच्या वेळी परिस्थितीमध्ये सर्व प्रकारच्या अवजड व लहान मोठी सर्व वाहनासाठी महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात 
यावा . तसेच सदर वरंध घाट बंद कालावधीमध्ये पर्यायी मार्ग म्हणून पुण्याकडे जाण्यासाठी राजेवाडी - फाटा - माणगांव - निजामपुर रोड - ताम्हाणी 
घाट - मुळशी पिरंगुट पुणे असा देण्यात यावा . तसेच कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी राजेवाडी फाटा - पोलादपूर - खेड - चिपळूण- पाटण - कराड - कोल्हापूर असा 
पर्यायी मार्ग आहे , असा महाड एम . आय . डी . सी . पोलीस ठाण्याकडून महामार्गाची पाहणी करून , अहवाल प्राप्त झालेला आहे . तरी प्रवाशांच्या 
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सध्या पावसाळा चालू झाल्याने भविष्यात जिवित व वित्तीय हानी होऊ नये , याकरिता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९ ६५ डी.डी. 
कि.मी. ७३ / ००० ( मौजे वरंध ) ते किमी ८१/६०० ( रायगड जिल्हाकरिता हद्द ) वरंध घाटातील रस्ता सर्व प्रकारची अवजड व लहान मोठ्या 
वाहनांसाठी महामार्ग दिनांक १ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधीकरिता वाहतुकीसाठी बंद करण्याबाबत पुढील आदेश निर्गमित 
होणेस विनंती आहे . असे अभिप्राय सादर केलेले आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , उप विभागीय दंडाधिकारी महाड , कार्यकारी अभियंता , राष्ट्रीय महामार्ग , विभाग पेण व पोलीस अधीक्षक , रायगड यांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ९ ६५ डी.डी. कि.मी. ६० / ००० ( राजेवाडी ) ते कि.मी. ८१/६०० ( रायगड जिल्हा हद्द ) वरंध घाट रस्ता 
दुरुस्तीच्या व पावसाळा कालावधीतील अतिवृष्टीच्यावेळी कुठलाही अपघात होऊ नये याकरिता अवजड वाहतुकीकरिता व जिल्ह्यामध्ये आय . एम . डी . 
( IMD ) च्या यलो , ऑरेंज व रेड अतिवृष्टीच्या इशा - या वेळी सर्व प्रकारच्या वाहतुकीकरिता बंद करून , उक्त मार्गावरील वाहतूक ( १ ) पुण्याकडे 
जाण्यासाठी महाड - माणगांव - निजामपूर - ताम्हिणी घाट - मुळशी - पिरंगुट - पुणे ( २ ) कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी राजेवाडी फाटा - पोलादपूर - खेड - चिपळूण 
पाटण - कराड - कोल्हापूर या पर्यायी मार्गाने मार्गस्थ करता येणार असल्याची माझी खात्री झाली आहे 
; 


त्याअर्थी , मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हादंडाधिकारी रायगड उपोद्घातातील अ.क्र . १ व २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग , क्र . ९ ६५ डी.डी.कि.मी. ६० / ००० ( राजेवाडी ) ते 
कि.मी. ८१/६०० ( रायगड जिल्हा हद्द ) वरंध घाट रस्ता अवजड वाहतुकीकरिता व जिल्ह्यामध्ये आय.एम.डी. ( IMD ) च्या यलो ऑरेज व रेड 
अतिवृष्टीच्या इशाच्या वेळी सर्व प्रकारच्या वाहतुकीकरिता बंद करून , उक्त मार्गावरील वाहतूक ( १ ) पुण्याकडे जाण्यासाठी महाड - माणगाव 
निजामपूर - ताम्हिणी घाट - मुळशी - पिरंगुट - पुणे ( २ ) कोल्हापूरकडे जाण्यासाठी राजेवाडी फाटा - पोलादपूर - खेड - चिपळूण- पाटण - कराड - कोल्हापूर या 
पर्यायी मार्गाने मार्गस्थ करणेबाबतचे आदेश जारी करीत आहे . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३० जून २०२२ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


